केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत (PMFME) bs 
शासनाकडून प्रवर्गनिहाय प्राप्त निधी वितरित 


करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-३० मार्च, २०२१ 
Pat १. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्थरण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे इंग्रजी पत्र 
FM-11/5/2020DS Part-3, Dated: 04.09.2020 
२. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक 23 डिसेंबर, २०२० 
३. अवर सचिव, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्थरण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे इंग्रजी 
पत्र FM-11/5/2020DS Part-3, Dated: 25 . 02.2021 
४. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १९ मार्च, २०२१ 
५. नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे यांनी सचिव (कृषी) यांना लिहिलेले जा.क्र. ॥॥५॥८/प्रशासकीय 
मान्यता/११९७०/२०२१, दिनांक २६.०३.२०२१ 
प्रस्तावना:- 
देशातील असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात अनेक अडचणी/समस्या आहेत. 
उदा: संबंधित उद्योजक बाहेरुन कर्ज घेण्यास पात्र होत नाहीत, वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा 
जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीचा अभाव आणि आरोग्य व सुरक्षितता 
मानांकनाचा अभाव इ. या सर्व असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 
केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) 
या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. 


राज्यात जवळपास २.२४ लाख असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. केंद्र शासनाच्या 
धर्तीवर राज्यात Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) या 
योजनेची अंमलबजावणी करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने दिनांक 2 डिसेंबर, 2020 रोजी झालेल्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीत मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री 
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing 
Enterprises (PMFME) या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
तसेच संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयान्वये योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी लेखाशिर्षास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सन २०२०-२०२१ साठीचा १००% खर्च केंद्र शासन 
करणार असून राज्याच्या हिऱ्याची ४०% रक्कम पुढील ४ वर्षात केंद्र शासनाकडून समायोजित करुन घेतली जाणार 
आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना, वेगवेगळे अभ्यास अहवाल, प्रचार व 
प्रसिध्दी आणि मार्गदर्शक सूचनांमधील इतर नियोजित बाबींकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
पत्रान्वये वितरित केलेला पहिला हप्ता रु. ९,८९,७८,०००/- एवढा निधी प्रवर्गनिहाय खर्च करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-ओ 


शासन निर्णय: 
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 


(Prime Minister Scheme 


for Formalization of Micro Food Enterprises (PMFME) या योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ या वर्षासाठी केंद्र 
शासनाने वितरित केलेला पहिला हप्ता (१) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.८,६५,०६,७७२.०० (२) अनुसुचित जाती 
प्रवर्गासाठी रुपये ८२,१५,१७४.०० व (3) अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. ४२,५६,०५४.०० अशा 
एकूण रु. ९,८९,७८,०००.०० (रुपये नऊ कोटी एकोणनव्वद लाख अठ्याहत्तर हजार फक्त) एवढ्या रक्‍्कमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदरहू निधी खाली नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा. 
सर्वसाधारण | केद्र | मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
प्रवर्ग हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 
अन्नधान्य पिके 102-Food Grain Crop 
ae (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(34) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | Food Processing Industry 
योजना (सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा ६०%) Scheme (General) 
अ (Central Share 60 %) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३३९) 33- Subsidies (2401 3339) 
राज्य | मागणी क्र. डी-३ Demand No. D-3 
हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 
अन्नधान्य पिके 102-Food Grain Crop 
nae oa क्र (00)(36) Pradhan Mantri Micro 
(00)(3&) 4 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | Food Processing —_ Industry 
योजना (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) Scheme (General) 
अ (State Share 40 %) 
३३-अर्थसहाय्य (2809 8३४८) 33- Subsidies (2401 3348) 
अनुसुचित | केंद्र | मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
जाती प्रवर्ग | हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2A01-Crop Husbandry 
अनुसुचित चित जातीसाठी विशेष घटक 789- Special Component Plan 
ves for Scheduled Castes 
योजना (01) Schemes Under Scheduled 
०१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना Caste Component 3योटा]8 
(०१२६) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग [ODEO Prime _ Minister 
योजना Gi Formalisation of Micro Food 
योजना (केंद्र हिस्सा ६०%) Processing Enterprises Scheme 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३७५) (Central Share 60 %) 
33- Subsidies (2401 B375) 
राज्य | मागणी क्र. एन-३ Demand N-3 
हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 
अनुसुचित चित जातीसाठी विशेष घटक 789- Special Component Plan 
शल चत जालासा BRIN. "कळक for Scheduled Castes 
योजना (01) Schemes Under Scheduled 
०१- अनुसुचित जाती घटकांतर्गत योजना Caste Component Scheme — 
(०१)(२७) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग CG लात व क 
योजना (राज्य हिस्सा ४०%) Processing Enterprises Scheme 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३८४) (State Share 40 %) 
33- Subsidies (2401 B384) 


Page 2 of ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-ओ 


अनुसुचित 7 मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
जमाती  । हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 
जनजाती उपयोजना 796- Tribal Area Sub Plan 
प्रवर्ग ee क्षेत्र | (01) Tribal Area Sub Plan 
०१- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (01)(40) Pradhan  Mantri/ 
(०१)(४०) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग | Prime Minister Formalisation 
योजना [केंद्र हिस्सा ६०%) of Micro Food Processing 
Enterprises Scheme 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१ 8३५७ (Central Share 60 %) 
33- Subsidies (2401 B357) 
राज्य । मागणी क्र.टी-०५ Demand No.T-05 
हिस्सा | २४०१-पीक संवर्धन 2401-Crop Husbandry 
जनजाती sugar 796- Tribal Area Sub Plan 
ORE- ara (01) Tribal Area Sub Plan 
09- जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत योजना (01)(41) Pradhan = Mantri/ 
(09)(89) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग । Prime Minister Formalisation 
योजना (राज्य हिस्सा ४०%) of Micro Food Processing 
Enterprises Scheme 
३३-अर्थसहाय्य (2809 8३६६) (State Share 40 %) 
33- Subsidies (2401 B366) 
२. सदर रक्कमेचे कोषागारातून आंहरण व वितरण करण्याकरिता सहाय्यक संचालक (लेखा-१), 


कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून 
नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्‍त (कृषी) यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


, या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 


तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
(PMFME) तथा आयुक्त (कृषी) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र व राज्य शासनास सादर 
करावे. 


. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 


उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी 
व शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३३०१७५६१९९६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाला यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 


Ashok Maroti Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


Page 3 of 8 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-ओ 


२. मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३. मा. राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
५. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 
. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
मा. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१०.मा. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
११.मा. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२.मा. प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३.सचिव (कृषी), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१४.राज्य नोडल एजन्सी (पीएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे. 
१५.राज्य नोडल अधिकारी (पीएफएमई) तथा संचाळक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे. 
१६.सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
१७.सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९.महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
२०..अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२१.संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
२२.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२३.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई-४०० ०२२ 
२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२५. कक्ष अधिकारी (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२६. कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२७. निवड नस्ती ९-अ. 


<? (२ SG mM 


ae 


Page 8 of ४ 


